नलिका वितरण प्रणाली सामाईक दरसूची सन 
२०१९-२० साठी तसेच नलिका वितरण 
प्रणाळीसाठीच्या संकल्पन व विनिर्देशांचे 
प्रमाणिकरण (Standardization) करण्यासाठी 
उच्च स्तरीय तांत्रिक समितीस परिपूर्ण अहवाल 
सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१९/(६९/२०१९)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ (१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्रमांक संकीर्ण २०१९/(६९/२०१९)/ळलपा, दिनांक ११/०२/२०१९ 
(२) शासन शुध्दीपत्रक,जळसंपदा विभाग, संकीर्ण1२०१९/(६९/२०१९)/ळपा,दिनांक१०/०७/२०१९ 
(३) सदस्य सचिव तथा अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.कोसंचिमं/कोसंचिविक्र.३/उ.अ.१/४७८/२०१९, दिनांक ०९/०४/२०१९ 
(४ सदस्य सचिव तथा अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.कोसंचिमं/कोसंचिविक्र.३/उ.अ.१/१८०८/२०१९, दिनांक २१/१२/२०१९ 
प्रस्तावना : 


संदर्भाधीन १ येथील शासन निर्णयान्वये महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाळी “नलिका वितरण प्रणाली सामाईक दरसूची सन २०१९-२०२० साठी तसेच 
नलिका वितरण प्रणालीसाठीच्या संकल्पन व विनिर्देशांचे प्रमाणिकरण (Standardization) करण्यासाठी” 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये शुध्दीपत्रक निर्गमित केले आहे. 
संदर्भाधीन १ च्या शासन निर्णयामध्ये उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यामध्ये 


शासनास सादर करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. 


संदर्भीय क्र.३ च्या पत्रान्वये सदस्य सचिव तथा अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 
यांनी उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी दिनांक १०/०८/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली होती. 

संदर्भीय क्र.४ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीने आपला अहवाल झासनास सादर केला 
आहे. तथापि, सविस्तर तांत्रिक विनिर्दिष्टांसह अहवाल सादर करण्याचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. 

उपरोक्तनुसार वस्तुस्थिती विचारात घेता. संदर्भाधीन १ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीस उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीस आपला परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 


दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/(६९/२०१९)/ळलपा 


area निर्णय 


संदर्भाधीन १ येथील शासन निर्णयान्वये नलिका वितरण प्रणाली सामाईक दरसूची सन २०१९- 
२०२० साठी तसेच नलिका वितरण प्रणालीसाठीच्या संकल्पन व विनिर्देशांचे प्रमाणिकरण 
(Standardization) करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीस आपला परिपूर्ण 
सुधारीत अहवाळ शासनास सादर करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२००११४१६५९१२७६२७ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ Digitally signed by Purnima Devang Desai 
Purnima So तद 
डॉस ‘a, 
bd 2.5.4.20=949e1 1d9f47452e1756c38e35b6f35f56ed936d 
Devang Desai आणत 
(पूर्णिमा देसाई) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित:- 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

५. मुख्य अभियंता (द. व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मुख्य अभियंता (ज.सं.) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मुख्य अभियंता (पा.) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१०. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, ला.वि.प्रा, औरंगाबाद 

११. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

१२. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१३. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती 

१४. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर 

१५. मुख्य अभिंयता, कोकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई 

१६. अध्यक्ष सामाईक दरसूची (मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे) यांना माहितीस्तव प्रत 
qo. अधिक्षक अभियंता,कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी 
१८.ल.पा. कार्यासन संग्रहार्थ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


